महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.४०६/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०३ जानेवारी २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील अंधेरी (पूर्वी येथील पोलीस 
शिपाईदल सेवा निवासस्थाने यांची संरचनात्मक दुरूस्ती करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष- 
८(११)/शा.२१९/२०१८, दिनांक १२.०९.२०१८. 


ज्ञापन.- 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी अंधेरी (पूर्वी येथील पोलीस Bowes सेवा 
निवासस्थाने यांची संरचनात्मक दुरूस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अभियंता, अंधेरी (सा.बां) उपविभाग, मुंबई, यांनी सन 
२०१७-१८ च्या राज्य ई-दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.४,७९,०३,३६०/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) उपविभाग, मुंबई, यांनी 
साक्षांकीत केले आहेत. 

३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढील तक्त्यात निदिष्ट केल्याप्रमाणे एकूण रु.४,६२,३७,१९१/- असे सुधारित केले आहेत 
आणि त्याप्रमाणे, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (2) Y 
ia 9 “MOW to structural repairs of Police Constable | रु.१९,२६,८३५/- 
Quarters, Building ‘A,’ Andheri (East) (Ground Floor, 
Part-I.” 
२. “MOW to structural repairs of Police Constable | रु.१९,२६,८३५/- 
Quarters, Building ‘A,’ Andheri (East) (Ground Floor, 
Part-II).” 
3. “MOW to structural repairs of Police Constable | रु.१९,२६,८३५/- 
Quarters, Building ‘A,’ Andheri (East) (Ground Floor, 
Part-IIl).”” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.४०६/पोल-७. 


(Y 


कामाचे नाव 
(2) 


खर्चाचे अंदाज 
(3) 


8. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘A,’ Andheri (East) (Ground Floor, 
Part-IV).” 


रु.१९,२६,८३५/- 


& , 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘A,’ Andheri (East) (First Floor, 
Part-I.” 


रु.१९,२७,३८४/- 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘A,’ Andheri (East) (First Floor, 
Part-II).” 


रु.१९,२७,३८४/- 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘A,’ Andheri (East) (First Floor, 
Part-IIT).”” 


रु.१९,२७,३८४/- 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘A,’ Andheri (East) (First Floor, 
Part-IV).” 


रु.१९,२७,३८४/- 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building “B,’ Andheri (East) (Ground Floor, 
Part-I.” 


रु.१९,२६,८३५/- 


ण ०. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building “B,’ Andheri (East) (Ground Floor, 
Part-II).” 


रु.१९,२६,८३५/- 


गि १. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building “B,’ Andheri (East) (Ground Floor, 
Part-II1).”” 


रु.१९,२६,८३५/- 


१२. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building “B,’ Andheri (East) (Ground Floor, 
Part-IV).” 


रु.१९,२६,८३५/- 


१३. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘B,’ Andheri (East) (First Floor, 
Part-I.” 


रु.१९,२७,३८४/- 


१४. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘B,’ Andheri (East) (First Floor, 
Part-II).” 


रु.१९,२७,३८४/- 


१५. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘B, Andheri (East) (First Floor, 
Part-IIl).”” 


रु.१९,२७,३८४/- 


१६. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘B’, Andheri (East) (First Floor, 
Part-IV).” 


रु.१९,२७,३८४/- 


१७. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘C,’ Andheri (East) (Ground Floor, 
Part-I.” 


रु.१९,२६,८३५/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.४०६/पोल-७. 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(% (2) (Q 
१८. “MOW to structural repairs of Police Constable | रु.१९,२६,८३५/- 


Quarters, Building ‘C,’ Andheri (East) (Ground Floor, 
Part-II).” 


१९. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘C, Andheri (East) (First Floor, 
Part-I.” 


रु.१९,२७,३८४/- 


२०. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘C,’ Andheri (East) (First Floor, 
Part-II).” 


रु.१९,२७,३८४/- 


२१. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘A, B and C’ Andheri (East) 
(Surrounding Premises).” 


रु.१९,२८,९११/- 


२२. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘A, B and C’ Andheri (East) 
(Terrace and Surrounding Premises.”’) 


रु च श्‌ 8 5) १ & 9 9 & ६/ ~ 


23. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘A, B and C’ Andheri (East) 
(Terrace Part-I).” 


रु.१९,२४,६६२/- 


२४. 


“MOW to structural repairs of Police Constable 
Quarters, Building ‘A, B and C’ Andheri (East) 
(Terrace Part-II).”’ 


रु.१९,२४,६६२/- 


एकूण- 


V8 > & 2 9 ३ 9 > १ ९ १/- 


४. 


त्या अनुसार, अंधेरी (पूर्वी येथील पोळीस शिपाईदल सेवा निवासस्थाने यांची 


संरचनात्मक दुरूस्ती करण्यासाठी, परिच्छेद 3 मधील तक्त्यातील स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे, एकूण रु.४,६२,३७,१९१/- (रुपये वार कोटी बासष्ट लक्ष सदतीस हजार 
एकठो vend रुपये फक्त इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१) 


निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 


२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 


ष्‌. 


आव्यक आहे. 


उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. 


हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४८/१८/इमा.-२, 


दिनांक ०७.१२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.४०६/पोल-७. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०८११३४०९९८२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL 
GOPAL 80२५८८ 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत- 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई/सार्वजनिक गांधकाय विशय 
FANS, यांनी एुधारलेल्या “Recapitulation sheet” व्याप्रतीसहा. 

२) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम विभा 

FAG, यांनी एुधारलेल्या “Recapitulation sheet” व्याप्रतीसहा. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


3 


an 


S 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोळल-७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


